अधिव्याख्याता, कला व हस्तव्यवसाय- 
वसत्रकला विभाग ,शासकीय कला संस्था, 
कला संचालनालय, महाराष्ट्र कला शिक्षण 
सेवा गट-अ, पदावरील सरळ सेवेने 
नियुक्तीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ओडीआर-२७११/प्र. क्र. ८९/१७/(भाग-२)/तांशि ६ 


मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०००३२. 


दिनांक :- २८ नोव्हेंबर, २०१७. 


पहा :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. २०४४(१२)/६९७५/(१/सात-अ दि. ४ जुले,२०१७. 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत खालील उमेदवारांची अधिव्याख्याता, कला व 


हस्तव्यवसाय-वस्त्रकला विभाग, शासकीय कला संचालनालय, महाराष्ट्र कला शिक्षण सेवा, गट-अ 


या पदावर त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकान्यात ते ज्या दिनांकापासून त्यांच्या पदाचा कार्यभार 


स्विकृत करतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या परिवीक्षा कालावधीसाठी स्थानापन्न नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे. 
गुणवत्ता । आयोग वर्गवारी आयोगाने । दि.१५ जून, । नियुक्तीचे |। ज्या अटीच्या अधिन 
क्र पुरस्कृत शिफारस | २०१७च्या ठिकाण राहून नियुक्‍ती देण्यात 
उमेदवाराचे केलेली | अधिसुचने आली त्या अटी 
नाव वर्गवारी =| नुसार वाटप 
केलेला 
महसूली विभाग 

a २ 3 | ४ षु & शिकवा आगा 

| श्रीम.मिटकर | इ.मा.व | इ.मा.व कोकण-२ अधिष्ठाता, । संगणक  हाताळणी/ 
सुचित्रा (स्री)-१ सर  ज.जी । वापराबाबतचे प्रमाणपत्र, 
गणेडा कला चारित्य पडताळणी 

महाविद्यालय | अहवाल ,जात वैधता 

मुंबई प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीस 
अधिन राहून. 

2 श्रीम, देठे खुला | खुला औरंगाबाद अधिष्ठाता, | चारित्र्य पडताळणी 
शाइनी (स्री-१) छासकीय अहवाल, सादर 
शशिकांत कला व | करण्याच्या अटीस 

अभिकल्प ।अधिन राहून. 
महाविद्यालय 
औरंगाबाद. 

3 श्रीम, मोरे अ.जा | खुला-१ औरंगाबाद अधिष्ठाता, | संगणक हाताळणी 
गायत्री शासकीय वापराबाबतचे प्रमाणपत्र, 
धनराज कला व | सादर करण्याच्या 

अभिकल्प । अटीस अधिन राहून. 
महाविद्यालय 
औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः ओडीआर-२७११/प्र. क्र. ८९/१७/(भाग-२)/तांशि ६ 


7 श्री. चिखले | खुला | खुला-२ औरंगाबाद अधिष्ठाता, । गोपनीय अहवाल सादर 
तुषार शासकीय । करण्याच्या  अटीस 
बाळकृष्ण कळला व | अधिन राहून. 

अभिकल्प 
महाविद्यालय 
औरंगाबाद 


२. उपरोक्त उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त झाळे आहेत. 

३. उपरोक्त अनु.क्र१व २ येथील उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल अप्राप्त आहेत. 
सदर उमेदवारानी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र चापअ-१००८/प्र क्र.२१४/०८/१६-अ, 
दि.०९ जानेवारी, २००९ नुसार चारित्र्य व पूर्व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र नियुक्ती आदेशापासून 
सहा महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. जर सदर प्रमाणपत्र त्यांनी विहित मुदतीत सादर 
केले नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात 
येईल.सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असून त्यांच्या चारित्र्य 
पडताळणीचा अहवाल असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची नियुक्‍ती कोणतेही 
कारण न देता एक महिन्याची नोटीस देवून समाप्त करण्यात येईल. 

४. उपरोक्त उमेदवारांची अधिव्याख्याता, शासकीय कला संस्था, कळला संचालनालय, महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा, गट-अ या पदावर ते प्रत्यक्ष हजर झाल्याच्या दिनांकापासून नामनिर्देशानाने, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात खाळील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. :- 

अटी 

१ सदर उमेदवाराची वेतनश्रेणी रू १५६००-३९१००, ग्रेड पे ५४०० अशी राहिल. 

2) सदर वेतनश्रेणीव्यतिरिक्‍त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता 
व स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. 

३) सदर उमेदवारास प्रथम वेतनवाढ परिविक्षाधीन काळावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 
देण्यात येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर 
मिळेल. 

४) परिविक्षाधीन काळावधीत कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास, तसेच त्यांचे काम 
असमाधानकारक व वर्तन अननुरुप आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त 
करण्यात येईल. 

५ "उमेदवार यापूर्वी हिंदी व मराठी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण झाला नसल्यास किंवा त्या परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास, त्या परीक्षा विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 
तसे न झाल्यास उमेदवाराची वेतनवाढ रोखून ठेवण्यात येईल. 

६ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.६१/२००१/३९,दि.७.८.२००० 
अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक पडताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्‍यक अर्हता 
म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण- 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९.३.२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या 
दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहीत मुदतीत 
प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन दिले नाही, तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओडीआर-२७११/प्र. क्र. ८९/१७/(भाग-२)/तांशि ६ 


७ सदर उमेदवाराचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१मधील तरतूदीनुसार 
निश्चित करण्यात यावे. 

८) उमेदवाराने नोकरी सोडण्यापूर्वी शासनास एक महिन्याची पूर्वसूचना देणे अथवा एक 
महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक आहे. 

९) नियुक्ती दिलेल्या पदावर आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसाचे आंत रुजू व्हावे. 
प्रस्तुत नियुक्तीच्या संदर्भात त्यांनी सदरहू मुदतीत शासनास काहीही कळविले नाही तर, कोणतीही 
पुर्वसूचना न देता त्यांच्या नियुक्तीचे आदेशा रद्द करण्यात येतील. 

१० शासन परिपत्रक, वित विभाग क्रमांक अंनियो -१००९/प्र क्र ३२/ सेवा -४ दि. १८.०८.२००९ 
मधील तरतूदीनुसार दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृतीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत 
असलेल्या शासकीय कर्मचा-याने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृतीवेतनार्ह आस्थापनेच्या 
पदावरील नियुक्तीसाठी दि. १ नोव्हें २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज ost असेल आणि त्याला 
दि. १ नोव्हेंबर ,२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अज्ञा 
प्रकरणी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि. १२.१.२००७ मधील 
(i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पुर्तता झाल्यास संबंधीत शासकीय कर्मचा-यास महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. 
सदर दि. १२.१.२००७रोजीच्या परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पुर्तता ज्या प्रकरणी 
होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचा-यास राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू ठरेल. 

११) सदर उमेदवाराचे सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

92) सदर उमेदवारास नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात येणार 
नाही. 

५. सदर नियुक्ती उमेदवाराने सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. 
सदर प्रमाणपत्र नियुक्‍्तीनंतर खोटे अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवाराची नियुक्ती 
आपोआप संपुष्टात येईल. 

६. हे आदेशा प्राप्त होताच सबंधित उमेदवाराने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व त्याबाबतचा 
अहवाल प्र. कळला संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावा. तसेच प्र. कला संचालक 


यांनी उमेदवाराचा रूजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेताक २०१७११२८१७०६०५७३०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kamini R Pilankar 


H b DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
a ॥]) | Nn | Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae32a45d 13639 
e a02fcf2ffbd43272ff, 
> | | Nn k | serialNumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 1cad4fb9d1999ea0 
d92d63dcf5de198d4f817, cn=Kamini R Pilankar 
Date: 2017.11.28 17:10:25 +05'30' 
(का.रा.पिळणकर) 
. . 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१ श्रीम. मिटकर सुचित्रा गणेश, ४०२/३ अ, साईगणेशा बिल्डींग, स्वदेशी मिल रोड, म्हाडा 
कॉलनी, GUA पोलीस स्टेशन,चुनाभट्टी, मुंबई-४०००११. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओडीआर-२७११/प्र. क्र. ८९/१७/(भाग-२)/तांशि ६ 


प्रत, 


२ श्रीम. देठे शायनी हाशिकांत, २०३, दिपालय बिल्डींग,रामबाग, ता. कल्याण, 


जि. ठाणे-४२१३०१. 


३ श्रीम मोरे गायत्री धनराज, सी-६०२३, ऑर्चिड बिल्डिंग, मिरचंदान गार्डन, सनसिटी, 


१००फीट रोड, वसई (पश्चिम ),४०१२०२. 


४ श्री. चिखले तुषार बाळकृष्ण, रो-हाउस ओ-१६, श्रीरंग सिटी,पैठण रोड, इटखेडा, रायन 


०८ “७ AD _O 


इंटरनॅशनल स्कूल जवळ,औरंगाबाद-४३१००५. 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

प्र.कळा संचाळक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -२, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

अधिष्ठाता, सर ज.जी कला महाविद्यालय मुंबई.( वरील उमेदवारांना रूजू करून घेताना 
त्यांच्या शौक्षणिक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी करून संस्थाप्रमुखांनी स्वत: 
खात्री करावी व सदर उमेदवारांना हजर करून घ्यावे आणि त्याबाबतचा अहवाळ कला 
संचालक, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा.तसेच 
संबंधित अधिष्ठातांनी या आदेशातील ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अटींच्या अधीन राहून 
केली आहे त्या उमेदवांराकडून विहित मुदतीत या अटींची पुर्तता करून घेवून 
त्याबाबतचा कार्यपुर्तता अहवाल कला संचालक, महाराष्ट्र शासन मुंबई यांच्यामार्फत 
शासनास तात्काळ सादर करावा.) 

अधिष्ठाता, शासकीय अभिकल्प व कला महाविद्यालय, औरंगाबाद.( वरील उमेदवारांना 
रूजू करून घेताना त्यांच्या शौक्षणिक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी करून 
अधिष्ठातांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना हजर करून घ्यावे आणि 
त्याबाबतचा अहवाळ कला संचालक, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास 
तात्काळ सादर करावा.तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखानी या आदेशातील ज्या उमेदवारांची 
नियुक्‍ती अटींच्या अधीन राहून केली आहे त्या उमेदवांराकडून विहित मुदतीत या अटींची 
पुर्तता करून घेवून त्याबाबतचा कार्यपुर्तता अहवाल कला संचालक, महाराष्ट्र शासन 
मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा.) 


९ निवड नस्ती (तांशि ६) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


